उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दि.१.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या 
दि.०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४३/आस्था१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-३० मे, २०२२ 


वाचा: १) सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, दि.०८.०६.२०२१ 
२) शासन आदेश क्रमांक क्र. मानीव२०२२/प्र.क्र.६/ आस्था-३, दि. १२ एप्रिल, २०२२. 

शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, 
दि.०८.०६.२०२१ अन्वये उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 09.09.2098 ते ३१.१२.२०१७ 
या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक क्र. मानीव २०२२/प्र.क्र.६४/आस्था-३, दि.१२ एप्रिल, २०२२ अन्वये श्री.यशवंत कोरके, 
श्री.सुर्यकांत गलांडे, श्री.निरज देशपांडे व श्री.प्रविण सुमंत यांना दि.१०.०३.२०१६ असा तर श्री.महेंद्र किणी 
यांना दि.०१.०७.२०१६ असा मानीव दिनांक मंजूर केला असल्याने उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०८.०६.२०२१ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये श्री.यशवंत कोरके, श्री.सुर्यकांत गलांडे, श्री.निरज देशपांडे, श्री.प्रविण सुमंत व श्री.महेंद्र किणी 
उपविभागीय अभियंता यांच्या ज्येष्ठता क्रमांकामध्ये यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, 
दि.०८.०६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व तरतुदी लागू राहतील. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३०१२४४५३०९१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


SAT | 5 H DN: CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = IN, S = 


सोबत : परिशिष्ट “अ KASHINATH "७०२९ ०-० 8 


(aferat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, नाशिक, पुणे व राष्ट्रीय 
महामार्ग, महाराष्ट्र राज्य 

२. अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोकण, नाशिक, पुणे व राष्ट्रीय 
महामार्ग,महाराष्ट्र राज्य 

३. श्री.यशवंत कोरके, श्री.सुर्यकांत गलांडे, श्री.निरज देशपांडे व श्री.प्रविण सुमंत व श्री.महेंद्र किणी 
उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य), द्वारा संबंधीत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

४. कक्ष अधिकारी आस्थापना- ३/ सेवा २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४३/आस्था १, दि.३० मे, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा. 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 
(सर्वश्री) 


जात 
प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती 
दिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


4 


& 


८ 


९ 


| 9 | 


he ete 21 oe el 


२६८-अ 


यडावंत 
शंकरराव 
कोरके 


खुला 


२४-१०-१९७१ 


१९-१२-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१०-०३-२०१६ 


३१-१०-२०२९ 


बी.ई. 
(सिव्हील) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.मानीव- 
२०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-३ दि.१२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.यशवंत शांकरराव कोरके यांना दि.१०.३.२०१६ हा 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरुन उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.कोरके यांचे दि.१०.३.२०१६ या दिनांकास स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. यास्तव, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमधीळ अ.क्र 
२६८ येथील शैलेश नामदेवराव सुर्यवंशी यांच्या खाली व 
अ.क्र.२६८-ब वरील श्री.सूर्यकांत लालासाहेब गलांडे यांच्या वर 
अ.क्र.२६८-अ येथ Hl Gata शांकरराव कोरके यांचे नाव समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२७२ वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


२६८-ब 


सुर्यकांत 
लालासाहेब 
गलांडे 


खुला 


१०-०९-१९७० 


१९-१२-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१०-०३-२०१६ 


३०-०९-२०२८ 


बी.ई. 
(सिव्हील) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.मानीव- 
२०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-३ दि.१२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.सुर्यकांत लालासाहेब गलांडे यांना दि.१०.३.२०१६ 
हा पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरुन उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.गलांडे यांचे दि.१०.३.२०१६ या दिनांकास स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. यास्तव, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमधील २६८-अ 
येथील shasta शांकरराव कोरके यांच्या खाली व अ.क्र.२६८-क 
वरील श्री.निरज अरुण देडापांडे यांच्या वर अ.क्र.२६८-ब येथे 
श्री.सुर्यकांत लालासाहेब गलांडे यांचे नाव समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२७३ 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४३/आस्था १, दि.३० मे, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा. 


अ.क्र. 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 
(सर्वश्री) 


जात 
प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती 
दिनांक 


नियुक्तीचा 
मार्ग 


ज्येष्ठता 
दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 


शौक्षणिक 
अर्हता 


अभिप्राय 


३ 


4 


& 


८ 


8 


विक. || 


he et eae eee Ll 


२६८-क 


निरज अरुण 
देशपांडे 


खुला 


२४-०६-१९७४ 


१९-१२-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१०-०३-२०१६ 


३०-०६-२०३२ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.मानीव- 
२०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-३ दि.१२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.निरज अरुण देशपांडे यांना दि.१०.३.२०१६ हा 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरुन उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.देशापांडे यांचे दि.१०.३.२०१६ या दिनांकास स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. यास्तव, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.२६८-ब येथील श्री.सुर्यकांत लालासाहेब गलांडे यांच्या खाली 
व अ.क्र.२६८-ड वरील श्री.प्रविण भगवंत सुमंत यांच्या वर 
अ.क्र.२६८-क येथे श्री.निरज अरुण देडरापांडे यांचे नाव समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२७४ वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


२६८-ड 


प्रविण भगवंत 
सुमंत 


खुला 


१४-०८-१९७० 


१९-१२-२०१६ 


पदोन्नतीने 


१०-०३-२०१६ 


३१-०८-२०२८ 


बी.ई. 
(स्थापत्य) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेश क्र.मानीव- 
२०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-३ दि.१२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये श्री.प्रविण भगवंत सुमंत यांना दि.१०.३.२०१६ हा 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरुन उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.सुमंत यांचे दि.१०.३.२०१६ या दिनांकास स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. यास्तव, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता यादीमधील 
अ.क्र.२६८-क येथील श्री.निरज अरुण देडपांडे यांच्या खाली व 
अ.क्र.२६८-इ वरील श्री.महेंद्र पाडुरंग किणी यांच्या वर अ.क्र.२६८- 
ड येथे श्री.प्रविण भगवंत सुमंत यांचे नाव समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. तसेच दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.२७५ 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४३/आस्था १, दि.३० मे, २०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा. 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | नाव (सर्वश्री) | जात प्रवर्ग | जन्म दिनांक नियुक्ती । नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक मार्ग दिनांक दिनांक अर्हता 
/ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 

za २ ३ 8 4 & 9 ८ ९ | ० Wee rare ee 2 प वक १ 
4 २६८-इ | महेंद्र पांडुरंग | इ.मा.व. | 94-08-9908 | १९-१२-२०१६ | पदोन्नतीने | ०१-०७-२०१६ | 30-08-2032 बी.ई. सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन आदेश क्र.मानीव- 

किणी (खुला) RUT । २०२२/प्र.क्र.०६/आस्था-३ दि.१२ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या 


आदेशान्वये श्री.महेंद्र पांडुरंग किणी यांना दि.१.७.२०१६ हा 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान करण्यात आला आहे. 
त्यास अनुसरुन उप विभागीय अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.किणी यांचे दि.१.७.२०१६ या दिनांकास स्थान 
निश्चित करण्यात येत आहे. यास्तव, उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठता 
यादीमधील अ.क्र.२६८-ड येथील श्री.प्रविण भगवंत सुमंत 
यांच्या खाली व अ.क्र.२६९ वरील श्री.श्रीरंग वासुदेवराव 
कुऱ्हेकर यांच्या वर अ.क्र.२६८-इ येथे श्री.महेंद्र पांडुरंग 
किणी यांचे नाव समाविष्ट करण्यात येत आहे. तसेच 
दि.८.६.२०२१ रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीमधीलळ अ.क्र.२७६ 
वरील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


